आर्वी, जि.वर्धा येथे दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ 
स्तर हे न्यायालय स्थापन करणे व त्यानुषंगाने 
पदे मंजूर करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: सीआरसी २०२४/प्र.क्र. ५१/कार्यासन १२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २६ सप्टेंबर, २०२४. 


वाचा :-१. मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. No: 8(/0/॥-१२२४/१९९२/१८९/४७५४, दि.२५/१/२०२४. 
२. जिल्हा व सत्र न्यायालय, वर्धा यांचे पत्र क्र. ४५१/बी-४-११-२०१८, दि.२४/१/२०२४ 
३. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि २०२२/प्र.क्र.१५/आ.पु.क. दि.२७/४/२०२२. 
४. शासन निर्णय , विधि व न्याय विभाग क्र. एचसीटी-१२२२/८३८/प्र.क्र.१४३/कार्या ३, दि.६/२/२०२४. 


प्रस्तावना:- 


मा. उच्च न्यायालयाच्या दि. ४/४/२००७ च्या मानक प्रारुपानुसार (Standard Format) राज्यात 
विविध ठिकाणी नवीन न्यायालय सुरु करण्यासाठी प्रलंबित खटले / प्रकरणांची संख्या किमान ५०० असावी, 
तसेच पायाभूत सुविधा उदा. न्यायालयीन इमारत आणि न्यायाधीशांची निवासस्थाने यांची उपलब्धता असावी. 
मा. उच्च न्यायालयाच्या धोरणानुसार आव्यक सर्व निकष पूर्ण होत असल्याने आर्वी, जिल्हा वर्धा येथे दिवाणी 
न्यायालय वरिष्ठ स्तर हे न्यायालय स्थापन करण्यास मा. उच्च न्यायालयाच्या “नवीन न्यायालय स्थापना 
समितीने” मान्यता दिली आहे. तसेच शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग दि. ६/२/२०२४ अन्वये राज्यात 
न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या २८६३ नवीन नियमित पदे तसेच त्यांच्यासाठी सहाय्यभूत कर्मचारीवृंदाची ११०६४ 
नियमित पदे निर्माण करण्यास व ५८०३ मनुष्यबळांच्या सेवा बाह्ययंत्रणेद्दारे घेण्यास मान्यता देण्यात आळी 
आहे.सदर झासन निर्णयामध्ये सुधारणा करण्याच्या अटीच्या अधीन राहून आर्वी, जि.वर्धा येथे दिवाणी 
न्यायालय वरिष्ठ स्तर हे न्यायालय स्थापन करण्याची व उपरोक्त मंजूर पदांमधून सदर न्यायालयासाठी पदे 
उपलब्ध करुन घेण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग दि. ६/२/२०२४ अन्वये राज्यात न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या २८६३ 
नवीन नियमित पदे तसेच त्यांच्यासाठी सहाय्यभूत कर्मचारीवृंदाची ११०६४ नियमित पदे निर्माण करण्यास व 
५८०३ मनुष्यबळांच्या सेवा बाह्ययंत्रणेद्वारे घेण्यास, संबंधित न्यायालय सुरु होण्याच्या दिनांकापासून मान्यता 
देण्यात आली आहे. सदर शासन निर्णयामध्ये सुधारणा करण्याच्या अटीच्या अधीन राहून अ5र्वी, जि.वर्धा येथे 
दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर हे न्यायालय स्थापन करण्यास व त्यासाठी आवश्‍यक असणारी खालील 
तक्त्यात दर्शविण्यात आलेली पदे उपरोक्त दि.६/२/२०२४ च्या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेल्या 
पदांमधून घेण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर, आर्वी, जि.वर्धा 
नियमित पदे (अस्थायी ) 


| 4 | दिवाणी =ararefiar वरिष्ठ स्तर Pay in Judiciary Services [38 4 
सहायक अधिक्षक एस १५ - ४१८००-१३२३०० 


लघुलेखक श्रेणी-२ एस १५ - ४१८००-१३२३०० २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीआरसी २०२४/प्र.क्र. ५१/कार्यासन १२ 


कनिष्ठ लिपिक एस ६- १९९००-६३२०० ८ 


मनुष्यबळ संख्या 


वि. 1... 


बाह्ययंत्रणेद्वारे सेवा घेताना, वित्त विभागाच्या दि.२७/४/२०२२ च्या शासन परिपत्रकातील मार्गदर्शक 
सूचनांचे पालन करण्याची दक्षता घ्यावी. 


२. उपरोक्त नमूद पदे ही भरण्यात आलेल्या दिनांकापासून प्रथमत: दि.२८/२/२०२५ पर्यंत चालू 
ठेवण्यास याद्वारे मंजूर देण्यात येत असून सदर अस्थायी पदांना दि.२८/२/२०२५ नंतर मुदतवाढ घेणे आवश्‍यक 
राहिल. 


३. यासाठी होणारा खर्च "मागणी क्र. जे-१, २०१४, न्यायदान,१०५ , जिल्हा व सत्र न्यायालये, (०२) जिल्हा 
व सत्र न्यायाधीश, (०२) (09) जिल्हा व सत्र न्यायाधीश (२०१४ ०१७२) (दत्तमत) (अनिवायी” या 
लेखाशिर्षाखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. या अनुषंगाने निधी उपलब्धतेबाबतचे आदेशा 
स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील 


४. सदर झासन निर्णय, मा.मंत्रिमंडळाच्या दिनांक ५/९/२०२४रोजीच्या बैठकीत झालेल्या मान्यतेनुसार 
व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक५०/आपुक,दिनांक २६.८.२०२४व अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक 
९८८/व्यय-५, दिनांक २/९/२०२४ अन्वये त्या विभागाच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


प्‌. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०९२६१५०३२९७८१२ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


VILAS VASANT GAIKWAD 2 


(विलास वसंत गायकवाड) 

विधि सल्लागार- नि- सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
मा.राज्यपाल यांचे सचिव, 
मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद / विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
मा.उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
मा.उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
मा.उप मुख्यमंत्री (विधि व न्याय) यांचे प्रधान सचिव मंत्रालय, मुंबई, 


00. (लके, णी, कि ON 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीआरसी २०२४/प्र.क्र. ५१/कार्यासन १२ 


9. मा.उप मुख्यमंत्री (वित्त) यांचे प्रधान सचिव मंत्रालय, मुंबई, 

10. मा.सर्व विधानमंडळ सदस्य, विधानभवन, मुंबई, 

11. मा.सर्व मंत्री यांचे स्वीय सहायक, 

12. मा.मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 

13. मा.महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय मुंबई, 

14. सर्व अ.मु.स. / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

15. सदस्य सचिव, विधि सेवा प्राधिकरण, मुंबई, 

16. संचालक, अभियोग संचालनालय, मुंबई, 

17. प्रबंधक प्रशासन, मा.उच्च न्यायालय मुंबई, नागपूर, औरंगाबाद व पणजी खंडपीठ, 
१८.प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिठा, जिल्हा व सत्र न्यायालय, वर्धा. 
१९.सह संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्था, उत्तन / नागपूर, 
२०.महाळेखापाल १, (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई, 
२१.महालेखापाल २, (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता ) नागपूर, 
२२.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

२३.निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई, 

२४.जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि.वर्धा, 

२५.उप जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि.वर्धा, 

२६.वित्त विभाग, व्यय ५/ आ.पु.क. मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

२७.विधि व न्याय विभागातील सर्व कार्यासने 

२८.निवडनस्ती (का.१२) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


